मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका 
क्र.१५४८/२०२३ प्रकरणी अँड श्री. गिरीष 
गोडबोले यांची विशेष समुपदेशी (Special 
Counsel) म्हणून नियुक्‍ती करण्यास व त्यांनी 
सादर केलेल्या शुल्काच्या तपशीला (Fee 
Structure) नुसार त्यांना शुल्क अदा करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-१०२२/प्र.क.१०३/पोल-५अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०२ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१) विधि व न्याय विभागाचे पत्र क्र. ८१८-२०२२/६, दि.२६.१२.२०२२ 
२) गृह विभाग, पत्र क्र.न्यायप्र-१०२२/प्र.क्र.१०३/पोल-५अ, दि.२६.०६.२०२३ 
३) विधि व न्याय विभाग पत्र क्र.५६४-२०२३/८, दि.२७.०६.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा-२००६ व २००८ मध्ये शिफारस 
करून पोलीस निरीक्षक पदाच्या पदोन्नतीचा मानीव दिनांक मिळणेबाबत श्री. संतोष बुधा 


पाटील व इतर व श्री. शंकर महादेव मुटेकर व इतर यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 


न्यायाधिकरण, मुंबई येथे अनुक्रमे मुळ अर्ज क्र.६७६/२०२१ व मुळ अर्ज क्र.५५७/२०२१ दाखल 
केला आहे. सदरहू मुळ अर्जावर मा. न्यायाधिकरणाने दि.२३.०९.२०२२ रोजी दिलेल्या 


आदेशाविरुध्द मा. उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यास विधि व न्याय विभागाने संदर्भ 


क्र. १ येथील पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून मा. उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. 


१५४८/२०२३ दाखल करून अपील करण्यात आले आहे. 


उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणामध्ये शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी संदर्भ क्र. 


२ येथील पत्रान्वये मा. महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून देण्यात आलेल्या सहमतीनुसार 


विधि व न्याय विभागाने त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील दि.२७.०६.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये अँड. 
गिरीष गोडबोले यांची विशोष समुपदेशी (Special Counsel) म्हणून नियुक्‍ती करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका 


क्र.१५४८/२०२३ प्रकरणी अँड. श्री. गिरीष गोडबोले यांना विशोष समुपदेशी (Special Counsel) 


म्हणून नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-१०२२/प्र.क.१०३/पोल-५ अ , दिनांक ०२ जानेवारी, २०२४ 


शासन निर्णय:- 


मुळ अर्ज क्र. ६७६/२०२१ व मुळ अर्ज क्र.५५७/२०२१ या प्रकरणी मा. महाराष्ट्र 


प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दि.२३.०९.२०२२ रोजी दिलेल्या आदेझाविरुध्द शासनाच्या 


वतीने मा. उच्च न्यायालयात दाखळ केलेल्या रिट याचिका क्र.१५४८/२०२३ प्रकरणी 


शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी अँड श्री. गिरीष गोडबोले यांची विशेष समुपदेशी 


(Special Counsel) म्हणून नियुक्‍ती करण्यास व त्यांनी खालीलप्रमाणे सादर केलेल्या 


शुल्काच्या तपशीला (Fee Structure) नुसार त्यांना शुल्क अदा करावयास शासन मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
7 Conference 
Upto 30 Minutes F 3600 GMs 1.6. Rs. 54,000/- 
Beyond 30 Minutes, Upto 60 Minutes : 5000 GMs i.e. Rs.75,000/- 
Beyond | hour : 6000 GMs 1.6. Rs.90,000/- 
i Preparation/ Setting of Written वि 6000 GMs i.e. Rs.90,000/- per 
Submissions/List of Dates & Events, etc. if sitting 
necessary to be done by me. 
Cc. Effective Appearance at the time of & 15000 GMs i.e. Rs.2,25,000/- per 
hearing as to admission. appearance. 
/ Non-effective appearance at the time of रि 5000 to 6000 GMs 1.6. 
hearing as to admission. Rs.75,000/- to —Rs.90,000/- 
depending on the reason for 
adjournment and nature’ of 
hearing. 
e. Effective Appearance at the time of Final ot 20000 GMs i.e. Rs. 3,00,000/- 
hearing. 
1. Non-Effective Appearance at the time of a 6000 GMs i.e. Rs.90,000/- 
Final hearing. 
| Reading Charges शि 2400 GMs i.e. Rs.36,000/- per 
matter. 
h. Settling draft of Plaint/WS/Writ i 7000 GMs 1.8. Rs.1,05,000/- per 
Petition/Appeal/ Civil Revision draft 
Application, etc. 
1. Setting draft of Plaint/WS/Writ वि 6000 GMs i.e. Rs.90,000/- per 
Petition/Appeal/Civil Revision draft 
Application, etc. 
1. Setting of Legal Notice/Legal शि 5000 GMs i.e. Rs.75,000/- per 
Communication draft 
k. Setting the Draft of any _ Legal 7 5000 GMs i.e. Rs.75,000/- per 
Notice/Communication drafted by the draft 
Solicitor/Advocate. 
1. Written Opinion 1 :| Rs.2,00,000/- 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-१०२२/प्र.क.१०३/पोल-५ अ , दिनांक ०२ जानेवारी, २०२४ 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/99॥॥9.9०५.॥॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०२१५१००३३१२९ 


असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by YOGITA SHRIDHAR MALAP 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


YOGITA sr 
2.5.4.20=b7742e8c5c015004bf8a1 1 faf904d3994f1 e6c348083F 


b8212c050bb37fc1382, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=C574CC6DF7C7AE23D7 188E1018COE41F16D8 
S H RI D H A R M A L A p 62FFE8E2E4B4A4B08923E9BDF7A7, cn=YOGITA SHRIDHAR 

MALAP 

Date: 2024.01.02 15:09:57 +05'30' 


(योगिता मालप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र,१/२ मुंबई/नागपूर. 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


७. कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. निवडनस्ती (पोल-५अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


